RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष २,अंक३(३)] 

असाधारण क्रमांक ६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक ३ ( ३ ) ] 


मंगळवार , फेब्रुवारी ९, २०१६/माघ २०, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ११.०० 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६. । 

क्रमांक टीपीबी. ४३१५ /८४, ८५ , ४१५ / प्र. क्र . ३९ / २०१६ / नवि -११. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई क्षेत्राच्या एम प्रभागाची विकास योजना ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे.) शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टीपीबी/ ४३९२ / 
४१३० / नवि- ११, दिनांक ८ मे १९९२ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " 
असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१(१ ) खालील तरतुदीनुसार मंजूर झाली असून दिनांक १५ जुलै १९९२ पासून अंमलात 
आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था ( यापुढे यांचा उल्लेख “ उक्त संस्था " असा करण्यात आला आहे.) यांचे 
मालकीची नगर भूसंपादन क्र . ३२३, मौजे देवनार येथील जवळपास २.१७ हेक्टर क्षेत्राची जमीन ( यापुढे “ उक्त जमीन ” असा उल्लेख 
करण्यात आला आहे. ) उक्त विकास योजनेमध्ये औद्योगिक वापर (I-२ ) विभागात समाविष्ट आहे ; 
____ आणि ज्याअर्थी, उक्त संस्थेने राज्य शासनास अशी विनंती केलेली आहे की, संस्थेच्या परिसरात केव्हाही कोणताही औद्योगिक वापर 
होत नव्हता आणि संस्थेची इमारत जुनी धोकादायक स्थितीत असून तात्काळ नवीन इमारत बांधणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे संस्थेचा 
परिसर विद्यापीठाच्या आवश्यकतेनुसार विकसित करावयाचा असल्याने उक्त जमीन रहिवास वापर विभागामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक 
आहे; 
____ आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता , शासनाचे असे मत झाले आहे की , उक्त जमीन औद्योगिक 
वापर विभागातून वगळून रहिवास वापर विभागात समाविष्ट करणेसाठी तातडीने उक्त विकास योजनेमध्ये फेरबदल करणे आवश्यक झालेले 
आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा खाली नमूद केल्याप्रमाणे करण्यात आला आहे. ) 
__ आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट कलम (१कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७, पोट -कलम ( १कक ) चे खंड ( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 
दिनांकापासून एक महिन्याचे मुदतीमध्ये सूचना /हरकती मागविण्यासाठी , सूचना प्रसिद्ध करीत आहे ; 


(१) 


भाग एक - ( को .वि .पु. )- ६ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९, २०१६ /माघ २०, शके १९३७ 
शासनाकडून असेही कळविण्यात येत आहे की , प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणतीही हरकत / सूचना शासन राजपत्रात सदर सूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक , नगर रचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, 
महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१, या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात . उप संचालक, नगर रचना , बृहन्मुंबई यांच्याकडे सदरच्या 
कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना यावर कलम ३७ च्या पोट -कलम ( १कक ) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल . 

प्रस्तावित फेरबदल 
“ मौजे देवनार येथील न. भू.क्र . ३२३ ही जमीन औद्योगिक वापर ( I२ ) विभागातून वगळून यासोबतच्या नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे 
रहिवास वापर विभागामध्ये अंतर्भूत करणेचे प्रस्तावित करणेत येत आहे. ” 

प्रस्तुत सूचना व प्रस्तावित फेरबदलाचा नकाशा जनतेला अवलोकनार्थ कार्यालयीन दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये खालील ठिकाणी 
उपलब्ध राहिल . 
(१) उप संचालक , नगर रचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक , आझाद मैदान , 

महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ . 
( २) प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन ), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, माहापालिका मार्ग, फोर्ट , 
___ मुंबई ४०० ००१ . 
सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


किशोर द. गिरोल्ला, 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९, २०१६ / माघ २०, शके १९३७ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 8th February 2016 


Notice 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TBP . 4313 /84 , 85 , 415 /CR - 39 /2016 /UD - 11. — Whereas, the Development Plan of M Ward 
of Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the said Plan " ) has been sanctioned by the 
Government vide Urban Development Department s Notification No. TPB /4392/4130 /UD - 11 
dated 8th May 1992 , under section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Act”) to come into force with effect from 15th July 1992 ; 

And whereas , the land bearing CTS No . 323 of Deonar village admeasuring about 2 . 17 Ha. 
(hereinafter referred to as “ the said land ” )belonging to International Institute of Population 
Sciences (hereinafter referred to as " the said Institute” ) is included in Industrial Zone ( I- 2 ) in 
the said Plan . 


And whereas, the said Institute has requested the State Government that the Institute 
never had any industrial activities in the campus and the building of the institute is very old 
and is in dilapidated condition . There is an immediate need to construct a new building and 
also to develop the campus to fulfill requirements of University, it is therefore necessary to 
include the said land in the Residential Zone . 

And whereas , considering the above facts and circumstances , the State Government is of 
opinion that it is necessary to carry out urgently modification to the said Plan , to delete the 
said land from Industrial Zone and be included in Residential Zone (hereinafter referred to as 
" the proposed modification ” and more specifically mentioned below ); 

Now , therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of 
powers vested it in under sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act , and all other powers 
enabling it in this behalf , the Government hereby publishes a Notice for inviting suggestions 
and objectons from any person with respect to proposed modification , as required by clause (a ) 
of sub - section ( 1AA ) of Section 37 , within period of one month from the date of publication of 
this Notice in the Maharahstra Government Gazette. 


Any objections/suggestions in respect of the proposed modification may be forwarded 
before the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra 
Government Gazette , to the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai, having his 
office at ENSA Hutments, E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. Any 
objection or suggestion , which may be received by the Deputy Director of Town Planning , 
Greater Mumbai within the said period shall be dealt with in accordance with the provisions 
of the said sub-section ( 1AA) of section 37. 


na 


Proposed Modification 
“ The land bearing CTS No. 323 of Deonar village is proposed to be deleted from Industrial 
Zone (12 ) and be included in Residential Zone as more particularly shown on the plan attached 
herewith ,” 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९ , २०१६ / माघ २० , शके १९३७ 


A Notice and Plan showing the proposed modification shall be kept open for inspection by 
the general public during the office hours on all working days at the following Places : 

(1) Office of the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai having his office at 
ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg, Mumbai 400 001. 

( 2 ) Office of the Chief Engineer (Development Plan ), Municipal Corporation of Greater 
Mumbai, Mahapalika Marg , Fort, Mumbai 400 001. 


This Notice shall also be available on the Government of Maharashtra website : 
www .maharashtra . gov .in 


By order and in name of the Governor of Maharahstra , 


KISHOR D . GIROLLA , 
Under Secretary to Government. 


Overnm 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


